महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक :- आपना-०३२२/ प्र.क्र.४८/१३स, 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
मंत्रालय, विस्तार इमारत, 

मादाम कामा मार्ग, 

हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- २१ नोव्हेंबर, २०२३. 


विषय :- श्री.मधुकर चौधरी, (भा.प्र.से.- सेवानिवृत्त) तत्कालीन आयुक्त, राज्य 
सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना उपदान अदा 
करणेबाबत. 
संदर्भ :- १. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्रमांक:- सीएसएल-२०१३/ 
प्र.क्र.१२४/१५सी, दिनांक 30.03.2093 रोजीची अधिसूचना. 

२. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्रमाकं:- सविवि- 
३११३/ प्र.क्र.9२/ आस्था १ , दिनांक 39.90.2093 रोजीचा शासन 
निर्णय. 

३. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्रमांक:- सीएसएल- २०१४/ 
प्र.क्र.१२/१३स, दिनांक ११.०९.२०१४ रोजीची अधिसूचना. 

४. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्रमांक:- संकीर्ण- २०१३/ 
प्र.क्र.६२३/ १३स, दिनांक १६.०५.२०१४ रोजीची अधिसूचना. 

५. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्रमांक:- आपना-१३१७/ 
प्र.क्र.५१/१३स, दिनांक २५.०५.२०१७ रोजीची अधिसूचना. 

६.राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे 
जा.क्रं.रासनिप्रा / कक्ष-१६/आस्था/ AYA पदभार/ आदेश/४०२३/ 
२०१९, दिनांक २१.०४.२०१९ रोजीचे आदेशा. 

७.शासनाचे सम क्रमांकाचे दिनांक ११.०८.२०२२ रोजीचे पत्र. 

८. राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे 
जा.क्रं.रासनिप्रा/ कक्ष-१६/ आस्था/ आयुक्‍त-चौधरी- उपदान/ ७२१४/ 
२०२२, दिनांक ०४.१०.२०२२ रोजीचे आदेशा. 

९. राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे 
जा.क्रं.रासनिप्रा/ कक्ष-१६/ आस्था/ आयुक्‍त-चौधरी- उपदान/ ८५८३/ 
२०२२, दिनांक २३.११.२०२२ रोजीचे पत्र. 

१०. राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे 
जा.क्रं.रासनिप्रा/ कक्ष-१६/ आस्था/चौधरी- उपदान/ मार्गदर्शन 

/३१९६/२०२३, दिनांक २५.०४.२०२३ रोजीचे पत्र. 

११. राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे 
जा.क्रं.रासनिप्रा/ कक्ष-१६/ आस्था/ आयुक्‍त चौधरी/ उपदान/ ३९७२/ 
२०२३, दिनांक २३.०५.२०२३ रोजीचे पत्र. 


पृष्ठ ५ पैकी १ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः आपना-०३२२/ प्र.क्र.४८/१३स 


१२. शासनाचे सम क्रमांकाचे दिनांक ०९.०८.२०२३ रोजीचे पत्र. 

१३. राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे 
जा.क्रं.रासनिप्रा/ आस्था-१६/ आस्था/ आयुक्‍त-चौधरी- उपदान/ 
५८६९/ सन २०२३, दिनांक २३.०८.२०२३ रोजीचे पत्र. 

१४.शासनाचे सम क्रमांकाचे दिनांक ३०.०८.२०२३ रोजीचे पत्र. 

१५. राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाचे जा.क्र.रासनिप्रा/ कक्ष-१६/ 
आस्था/ चौधरी उपदान/ ६१२१/२०२३, दिनांक ०५.०९.२०२३ रोजीचे 
पत्र. 

१७.झासनाचे सम क्रमांकाचे दिनांक ०८.०९.२०२३ रोजीचे पत्र. 
१८.प्राधिकरणाचे जा.क्र. रासनिप्रा/ कक्ष-१६/ आस्था/ चौधरी उपदान/ 
६३०१/२०२३, दिनांक १३.०९.२०२३ रोजीचे पत्र. 


ज्ञापन:- 

राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणूका घेण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १९६० चे कलम ७३कब नुसार राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाची दिनांक 
३०.०३.२०१३ रोजीच्या अधिसुचनेन्वये स्थापना करण्यात आली. दिनांक ३१.१०.२०१३ रोजीच्या 
शासननिर्णयान्वये राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या आस्थापनेवर ४४ पदे निर्माण करण्यात 
आली असून, त्यामध्ये राज्य सहकारी निवडणूक आयुक्‍त या पदाचा समावेश आहे. दिनांक 
१६.०५.२०१४ रोजीच्या अधिसुचनेन्वये राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाचे आयुक्‍त म्हणून 
श्री.मधुकर चौधरी,(भा.प्र.से.-सेवानिवृत्त) यांची नियुक्‍ती ३ वर्षांच्या कालावधीपर्यंत करण्यात आलेली 
होती. त्यानुसार दिनांक २६.०५.२०१४ रोजी राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाचे आयुक्‍त म्हणून 
त्यांनी पदभार स्वीकारला होता. तद्‌ृनंतर शासन अधिसूचना दिनांक २५.०५.२०१७ नुसार राज्य 
सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाचे आयुक्‍त म्हणून श्री.मधुकर चौधरी,(भा.प्र.से.-सेवानिवृत्त) यांची 
पुन:श्च पुढील २ वर्षांच्या कालावधीसाठी किंवा त्यांच्या वयाची ६५ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत यापैकी जे 
अगोदर घडेल तोपर्यंत Gaga करण्यात आळेली होती. सदर अधिसूचनेतील अटीनुसार 
श्री.मधुकर चौधरी,(भा.प्र.से.-सेवानिवृत्त)यांच्या वयाची ६५ वर्षे पूर्ण झाल्याने ते दिनांक २१.०४.२०१९ 
रोजी मध्यान्हनंतर आयुक्‍त, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या 
पदावरून कार्यमुक्त झाले. 


०२. श्री.मधुकर चौधरी,(भा.प्र.से.-सेवानिवृत्त तत्काळीन आयुक्‍त, राज्य सहकारी निवडणूक 
प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या आयुक्‍त या पदावर 
दिनांक 02.92.2098 रोजीच्या आदेशान्वये ६ व्या वेतन आयोगाप्रमाणे रुपये ४९,२२०/- इतके वेतन 
निश्चित करण्यात आले. सदर वेतन त्यांना रूजू दिनांक २६.०५.२०१४ पासून अदा केलेले आहे. 
तसेच, दिनांक १६.०२.२०२२ रोजीच्या आदेशान्वये ७ व्या वेतन आयोगाप्रमाणे रुपये १,४३,८५०/- 
इतके वेतन निश्चित करण्यात आळे असून सदर वेतन त्यांना दिनांक ०१.०१.२०१६ पासून अदा 
केलेले आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


झासन ज्ञापन क्रमांकः आपना-०३२२/ प्र.क्र.४८/१३स 


०३. सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, शासन Bea क्रमांक :- २०१४/ प्र.क्र.१३७/१३स, 
दिनांक ०२.१२.२०१४ अन्वये ६ व्या वेतन आयोगाप्रमाणे रुपये ४९,२२०/- इतके वेतन निश्चित 


करण्यात आले आहे. 
नाव पदनाम सुधारित राज्य सहकारी विद्यमान वेतन सुधारणेचा 
वेतनाचा दर निवडणूक पदावरील दिनांक 
प्राधिकरणावर निश्चित 

नियुक्ती पुर्वीच्या | करावयाचे वेतन 
सेवेकरीता (स्तंभ 3-8) 

परिगणित केलेले 
निवृत्तीवेतन 

१ २ ३ 8 4 द 
श्री.मधुकर आयुक्‍त, राज्य रु.८०,०००/- | रु.३०,७८०/- रु.४९,२२०/- २६.०५.२०१४ 
चौधरी सहकारी निवडणूक 
प्राधिकरण 


०४. सहकार, पणन व वस्रोद्योग विभाग, शासन आदेशा क्रमांक :- आपना १२१७/ प्र.क्र.२८/१३स, 
दिनांक १६.०२.२०२२ अन्वये ७ व्या वेतन आयोगाप्रमाणे रुपये १,४३,८५०/- इतके वेतन निश्चित 


करण्यात आले आहे. 
नाव पदनाम सातव्या वेतन | निवृत्ती वेतन विद्यमान वेतन सुधारणेचा 
आयोगाप्रमाणे (Revised पदावरील दिनांक 
वेतन Pension with निश्चित 
effect from | करावयाचे वेतन 
09.09.2098) (स्तंभ ३-४) 
प्रमाणे 
१ २ ३ ४ दु ६ 
श्री.मधुकर | तत्कालीन आयुक्त, | रु.२,२५,०००/- | रु.८१,१५०/- | रु.१,४३,८५०/- | ०१.०१.२०१६ 
चौधरी राज्य सहकारी 
निवडणूक प्राधिकरण, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


०५. अधिसूचना दिनांक ११.०९.२०१४ अन्वये महाराष्ट्र राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरण 


(आयुक्तांच्या सेवाशर्ती) नियम, २०१४ प्रसिद्ध करण्यात आले. सदर नियमातील नियम क्रमांक ९ मध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे श्री.मधुकर चौधरी, (भा.प्र.से.-सेवानिवृत्त, तत्कालीन आयुक्‍त, राज्य सहकारी 


निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे प्राधिकरणावर पुर्ण केलेल्या सेवेच्या प्रत्येक वर्षासाठी 


तीस दिवसांचे वेतन या दराने उपदानाचा लाभ मिळण्यास हक्कदार आहेत. त्यानुसार श्री.मधुकर 
चौधरी, (भा.प्र.से.-सेवानिवृत्त,, तत्काळीन आयुक्‍त, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांनी प्राधिकरणात पुर्ण केलेल्या सेवेचा तप्ील तसेच, उपदानासाठी जमेस धरण्यात 


आलेल्या सेवेचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे:- 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः आपना-०३२२/ प्र.क्र.४८/१३स 


अ.क्र सेवा तपशील वर्ष महिना | दिवस | उपदानासाठी जमेस धरण्यात आलेली 
सेवा 
वर्ष दिवस रक्‍कम 
(रुपये) 
क दि.२६.०५.२०१४ रूजू णि ७ ६ शं १५ २४,६१० 
दिनांक ते ३१.१२.२०१४ 
2 । दि.०१.०१.२०१५ ते i | | शि शं ४९,२२० 
३१.१२.२०१५ 
३ | दि.०१.०१.२०१६ ते णि षि | शि | १,४३,८५० 
३१.१२.२०१६ 
४ | दि.०१.०१.२०१७ ते i = 7 शिंगी 1 १,४३,८५० 
३१.१२.२०१७ 
५ | दि.०१.०१.२०१८ ते णि गि शि | on १,४३,८५० 
३१.१२.२०१८ 
६ — | दि.०१.०१.२०१९ ते a 3 २१ | शि शि 
२१.०४.२०१९ कार्यमुक्त 
मध्यान्हनंतर 
एकूण सेवा कालावधी | ४ | | qo | २७ | ४ १५ ५,०५,३८० 


०६. श्री.मधुकर चौधरी, (भा.प्र.से.-सेवानिवृत्त,, तत्काळीन आयुक्‍त, राज्य सहकारी निवडणूक 
प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची सदर पदावरती एकूण ४ वर्षे, १० महिने, २७ दिवस सेवा 
झाली असून, उपदानासाठी जमेस धरण्यात आलेली सेवा ४ वर्षे, १५ दिवस इतकी आहे. महाराष्ट्र 
राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरण (आयुक्तांच्या सेवाशर्ती) नियम,२०१४ मधील नियम ०९ प्रमाणे 
त्यांना रुपये ५,०५,३८०/- (अक्षरी रुपये पाच लक्ष पाच हजार तिनशे ऐंशी फक्‍त ) इतकी रक्‍कम 
उपदान म्हणून अदा करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 
०७. या कारणास्तव होणारा खर्च “२०७१०४१७” निवृत्ती वेतन आणि इतर सेवानिवृत्ती 
वेतनविषयक लाभ या लेखाशिर्षातून भागविण्यात येईल. 
०८. सदर ज्ञापन वित्त विभागाचा अनौसं. क्र.५७६/२०२३/व्यय-२, दिनांक ११.१०.२०२३ अन्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
०९. सदर ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२३११२११३०११६१००२ आहे. हे ज्ञापन डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ANIL JAYRAM CHAUDHRY 
AN | | JAY RAM DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=COOPERATION 
MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=f26cf80358fa3133e4d85ddac30ae54b06c63743fd55 10d 
Oebca082b6c483ce, postalCode=400032, st=Maharashti 


CHAUDHRY / कभ 
(अनिल ज. चौधरी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.अपर मुख्य सचिव (लेखा व कोषागरे) / मा.अपर मुख्य सचिव (वित्त) / मा.अपर मुख्य 
सचिव (व्यय) वित्त विभाग, यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.अपर मुख्य सचिव, (सहकार व पणन), यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः आपना-०३२२/ प्र.क्र.४८/१३स 


३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १ व २, मुंबई / नागपूर. 

४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १व 2, मुंबई / नागपूर. 

५. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

६. आयुक्त, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

७. सचिव, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी, पुणे. 

९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, पुणे. 

१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

११.निवड नस्ती (१३स) 

प्रत माहितीस्तव व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी अग्रेषित. 

श्री.मधुकर चौधरी, ,(भा.प्र.से.सेवानिवृत्त), तत्काळीन आयुक्‍त, राज्य सहकारी 
निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना सचिव, राज्य सहकारी निवडणूक 
प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, यांचेमार्फत. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


